पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध 
कार्यालयांसाठी निर्माण केलेल्या 
७६,८०१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३६१७/प्र.क्र. २० /पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मार्च, २०१७ 


वाचा:- 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.ओपीओ-०३१४/प्र.क्र.५९/पोल-३, दि. ०१ सप्टेंबर,२०१४ 
शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.ओपीओ-०८१४/प्र.क्र.०८/पोल-३, दि. ०१ सप्टेंबर,२०१४ 
शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.अपीओ-०३१४/प्र.क्र.०७/पोल-३, दि. ०१ सप्टेंबर,२०१४ 
शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७ (आओ/भाग-१/पु.र्बा.२/पोल-३, 
दि.२० नोव्हेंबर,२०१४ 

) शासन निर्णय, गृह विभाग.क्र.अपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३, दि. १३ ऑगस्ट २०१५ 

) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३, दि. 22 एप्रिळ २०१५ 
७) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.अपीओ-३५१४/प्र.क्र.१०/पोल-३, दि. २० मे, २०१५ 

) 

) 


शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्र.अपीओ-०८१४/प्र.क्र.०८/पोल-३, दि. 30 मे 2094 
शासन निर्णय, गृह विभाग सीटीई ३६१६/ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि. १७ ऑक्टोबर, २०१६ 

१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१० फेब्रुवारी,२०१७ 
११) पोलीस महासंचालक,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-ब/६१४३/७६६९५ पदे मुदतवाढ/ 
६०/ २०१६, दिनांक १५ मार्च, २०१७ 


शासन निर्णय:- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयांसाठी निर्माण 
केलेल्या खालील तक्त्यातील अ.क्र.१ ते १६ येथील ७६,६९४ अस्थायी पदांना गृह विभागाच्या उपरोक्त 
संदर्भाधीन क्रमांक ९ येथे नमूद दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयांन्वये दिनांक ०१ 
ऑक्टोबर, २०१६ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-३६१७/प्र.क्र.२०/पोल-३ 


अ. पदनिर्मिती केलेल्य एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्य 

क्र शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 

णि गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०९/ १,००७ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
२५१/प्र.क्र.८५/पोल-३, दि. ८ डिसेंबर २०१० प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

२ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३११०/ ८,४५० | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३,दि.१५ जून २०११ व २५ जुलै २०११ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

३ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०९/ ७,६६३ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि. ३१ डिसेंबर २००९ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

४ । गृह विभाग, झासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३६०५/ ८,६९२ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
प्र.क्र.३(ओ/पोल-३, दि.१७ फेब्रुवारी २००६ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

५ । गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-३१०८/ ९,६२७ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
६९७/प्र.क्र.२८४/पोल-३, दि. ७ ऑगस्ट २००८ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

६ । गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ ९,७२१ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
१२१४/प्र.क्र.३११/पोल-३, दि.१४ जून २००७ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

७ । गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-३१०६/ ४४२ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
प्र.क्र.२२७/पोल-३, दि. २१ ऑगस्ट २००६ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

८ | सन २०५०६ पूर्वी निर्माण करण्यात आलेली सर्व पदे १९,८३० | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 

प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

९ | गृह विभाग, झासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ १३१ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
प्र.क्र.२९५/पोल-३, दि. ११ ऑक्टोबर २००६ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

शि गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१११/ १०,४४३ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
प्र.क्र.१०७(आओ/पोल-३, दि. ४ मार्च २०१४ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

णि गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-०३१४/ शिक गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
प्र.क्र.४७/पोल-३, दि. १३ ऑगस्ट,२०१४ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

१२ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-०३१४/ २५३ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
प्र.क्र.४७/पोल-३, दि.२२ एप्रिळ,२०१५ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

१३ | गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक.अपीओ-३१११/ शं गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
प्र.क्र.१०७(ओ/पु.बाँ.२/भाग-१/पोल-३,दि.२० नोव्हेंबर, प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 
२०१४ 

१४ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-०३१४/ १५८ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
प्र.क्र.५९/ पोल-३, दिनांक ०१ सप्टेंबर,२०१४ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

१५ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-०८१४/ _ गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
प्र.क्र.०८/ पोल-३, दिनांक ०१ सप्टेंबर,२०१४. प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 
गृह विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक-ओपीओ-०८१४/ 
प्र.क्र.०८/ पोल-३, दिनांक ३० मे,२०१५ 

१६ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-०३१४/ १०६ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३६१६/ 
प्र.क्र.०७/ पोल-३, दिनांक ०१ सप्टेंबर,२०१४ प्र.क्र.१३१/पोल-३, दि.१७.१०.२०१६ 

१७ | सन २०५०६ पूर्वी समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र.१ | यावर्षी मुदतवाढ द्यावयाची आहे. 
यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेले पद 

१८ | गृह विभाग, झासन निर्णय क्रमांक अपीओ- १०६ | नव्याने पद निर्माण झाले असल्याने, यावर्षी 
३५१४/प्र.क्र.१०/पोल-३, दिनांक २० मे, २०१५ मुदतवाढ द्यावयाची आहे. 

P- | -- | ७८०१| es 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-३६१७/प्र.क्र.२०/पोल-३ 


२. आता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयांसाठी उक्त 


तक्त्यात नमूद केलेल्या अ.क्र.०१ ते १८ येथील एकूण ७६,८०१ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०१७ 


ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 


पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केळी आहेत, त्याचे पालन करण्यात 


यावे. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 


सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट 


२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध 


उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास 


सादर करण्यात यावा. 


3) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 


वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची 


आवश्यकता या बाबींचा विचार करुन अनावश्‍यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 


४ कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक 30 एप्रिळ, २०१७ पर्यंत पदांचा आढावा उच्चस्तरीय 
समितीसमोर ठेवून मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.१० येथील दिनांक १० 


फेब्रुवारी, २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे. आकृतीबंध निश्चित करावयाची 


कार्यवाही उशिरात उशिरा दिनांक 3० एप्रिल, २०१७ पर्यंत पुर्ण करावयाची आहे. ही बाब विचारात 


घेता दिनांक 3० एप्रिल, २०१७ अखेर पर्यंत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, 


अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी 


संबंधित कार्यालयाची राहिल. 
पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-३६१७/प्र.क्र.२०/पोल-३ 


५) उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१, २ व ३ येथे नमूद दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०१४ शासन निर्णयांमधीळ 


अट क्र.१ ते ९ ह्या अनुक्रमे पुणे महानगरपालिका, मिरा-भाईदर महानगरपालिका व ठाणे 


महानगरपालिकेवर व संदर्भाधिन क्र.७ येथे नमूद दिनांक २० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयांमधील 


अट क्र.१ ते ११ ह्या नवी मुंबई महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहतील. सदर अटींचे पालन होत 


असल्याबाबत संबंधीत महानगरपालिकेचे आयुक्‍त व पोलीस प्रमुख यांनी संयुक्तपणे तपासुन 


सादर केलेला तपशील पुढील मुदतवाढीच्या प्रस्तावासोबत सादर करावा. सदर तपशिल सादर 


केल्याशिवाय सदरहू पदांना पुढील मुदतवाढ मिळणार नाही. 


६) गृह विभागाच्या क्र.सीटीई-३११५/प्र.क्र.२/पोल-३, दिनांक 2 जानेवारी २०१५ च्या पत्रातील 


माहितीसह यापुढील मुदतवाढीचा एकच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


३. सदरचा खर्च खालील संबंधित ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१६-१७ या 


वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस (00)(09) जिल्हा पोलीस बल 


(२०५५०१६८) 

२) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) ००३ शिक्षण व प्रशिक्षण, (००)(०१) पोलीस प्रशिक्षण 
विद्यालये (२०५५००२३) 

३) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) ००१ संचालन व प्रशासन, (००)(०१) पोलीस 
निरीक्षणालय (२०५५००१४) 

४) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०१ गुन्हे अन्वेषण व दक्षता, (००)(०४)गुप्तवार्ता 
विभाग (२०५५०४३५) 

५) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, (००) १११ रेल्वे पोळीस (००)(०३) रेल्वे पोलीस (दत्तमत) 
(२०५५०४४४) 


६) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, (00) १०१ गुन्हे अन्वेषण व दक्षता, (00)(03) लाचलुचपत 
विरोधी केंद्र (२०५५ ००५२) 

७) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०१ गुन्हे अन्वेषण व दक्षता, (००)(०५) दहडतवाद 
विरोधी (२०५५०५७१) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-३६१७/प्र.क्र.२०/पोल-३ 


८) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, १०८ राज्य मुख्यालय पोळीस, (०२)(०१) शहर पोलीस- 
आस्थापना (20440069) 

९) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, ११२ बंदर पोलीस, (००)(०१) नदी, बंदर व सागरी 
पोलीस (२०५५०२५७) 

१०) मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) ११८ विशेष सुरक्षा गट, (००) (०१) भारत राखीव 
बटालियन (२०५५०४७१) 


४. हाझासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १० फेब्रुवारी, 


२०१७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३१८११५६२५१७२९ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


e Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
K | A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
a | a S e ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7 


bs b98a708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. 
aikwa ae 


Date: 2017.03.18 11:56:40 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. ( सदर शासन निर्णयाची प्रत पोलीस 


महासंचालक यांनी त्यांच्या कार्यालयामार्फत सर्व संबंधित कार्यालयांना उपलब्ध करुन 
द्यावी.) 


. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


3. महासंचाळक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई. 


on G&G & 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 


. समादेशक, गृहरक्षक व नागरी संरक्षण दल, मुंबई. 


महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

सर्व अपर पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व पोलीस आयुक्‍त. (लोहमार्गसह) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-३६१७/प्र.क्र.२०/पोल-३ 


१०.आयुक्‍्त, पुणे महानगरपालिका/ मिरा-भाईंदर महानगरपालिका/ ठाणे महानगरपालिका / 
नवी मुंबई महानगरपालिका. 

११.सर्व विशोष पोलीस महनिरीक्षक. 

१२.पोळीस महानिरीक्षक (नक्षलग्रस्त विरोधी अभियान), नागपूर 

१३.सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक. 

ay ad पोलीस अधीक्षक. (लोहमार्गसह) 

१५.सर्व पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये. 

१६.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 

१७.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२१. कक्ष अधिकारी (व्यय-७) / (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


